श्री.ओंकार पुना साऊसाखरे, श्री.गणराज 
पुना गभणे, श्री. विजय दसराम मानकर व 
श्री. शालिकराम सदाशिव बागडे यांनी 
दाखल केलेल्या रिटपिटिशनच्या अनुषंगाने 
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांच्या 
न्यायनिर्णयानुसार थकबाकीची रक्‍कम अदा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१३२/१३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ मे, २०२१ 
वाचा:- 


१) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. यूएलपी-१००५/२०५५२/प्र.क्र.०२/भाग-६/आस्था-३/ ९४७, 
दिनांक ९.८.२०१९ 

२) कृषी व पदमु विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१३२/१३-अ, दि.२२/१०/२०२० 

३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृुआ/४७४९/रिनी ३४७४/२००५ ATA २२२/२०१८ 
श्री.मानकर,मजूर/ प्र.क्र.१८/२०१९/१०६१६, दिनांक १८/३/२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


वरील वाचा क्र.२ मधील मुद्दा क्र.५- “ सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून मागणी क्र. 
डी-३, 2809 पिकसंवर्धन, १०३ बी-बियाणे (००) (०१) तालुका बीज गुणन Wars, २४०१ ०२६१ 
(०२ मजूरी) 


याऐवजी 
“सन 2020-29 च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून मागणी क्र.डी-३,२४०१ पिकसंवर्धन, १०३ बी- 
बियाणे (००) (०१) तालुका बिजगणून प्रक्षेत्रे, २४०१ ०२६१ (०१ वेतन) असे वाचण्यात यावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२१०५१९१२५४३९७९०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Balasaheb 
Kisan Raskar = messes re 
(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुकत कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) संचालक (नि.व.गु.नि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
8) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई/ नागपूर 
५) विभागीय कृषि सह संचालक, नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१३२/१३-ओ 


& 
४) 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, भंडारा, 

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,भंडारा 

८) जिल्हा कोषगार अधिकारी, भंडारा, 

९) वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अर्थसंकल्प शाखा २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती-१३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


na na ~~ Qo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


